सन २०२०-२१ या वित्तिय वर्षात पुर्नवसन 
तत्त्वावरील स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान 
वितरित करणेबाबत.. 


AERIS WAT 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०२०/प्र क्र ५०६/आरोग्य -५ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, १० वा मजला 
दिनांक: २४ मार्च ,२०२१. 
वाचा :- 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग ,शासन निर्णय क्रमांकः, कुनिका २०११/प्र क्र ३२१/ आरोग्य-५, 
दि. २१ मार्च, २०१२ 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. १६ एप्रिल, २०२० 
३) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि. ०४ मे, २०२० 
४) सह संचालक, आरोग्य सेवा, (कुष्ठ व क्षय), पुणे यांचे क्र. ससंआसे-२/पुर्नवसन तत्व 
प्रस्ताव/अनुदान/कक्ष/५२२८१-८२/२०, दिनांक १ ऑक्टोबर, २०२० 
५) संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय,पुणे, यांचे पत्र क्र.संआसे-२/पुर्नवसन तत्त्व 
प्रस्ताव/अनुदान/कक्ष/५०७६-७८/२०, दि. २७ जानेवारी, २०२१ 
प्रस्तावना :- 
उपरोक्त संदर्भाधीन अनुक्रमांक-१ येथील झासन निर्णयानुसार पुर्नवसन तत्त्वावरील 
कुष्ठरुग्णांसाठी रु.२,०००/- प्रमाणे प्रतीरुग्ण व दरमहा संस्थेने प्रत्यक्ष भरती केलेल्या रुग्णांप्रमाणे 
अनुदान देण्यात येते. याकरीता सन २०२०-२१ या वित्तिय वर्षातील तरतूदीमधील पुर्नवसन तत्त्वावरील 


स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

पुर्नवसन तत्त्वावरील स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदाने देण्यासाठी ३१, सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) या उद्दिष्टाखाली रु.३,५०,००,०००/-(तीन कोटी, पन्नास लक्ष फक्त) इतके सहायक अनुदान 
(योजनेतर) सन २०२०-२१ या वर्षाकरीता अर्थसंकल्पित करण्यात आले आहे. तथापि, कोरोना 
काळातील राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम विचारात घेऊन करण्यात आलेल्या उपाययोजनेनुसार 
घेण्यात आलेल्या वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि. ०४/०५/२०२० 
अन्वये अर्थसंकल्पित तरतूदीच्या ३० टक्के अनुदान म्हणजेच रु. ३,५०,००,०००/- च्या ३० टक्के 
रु.१,०५,००,०००/-(रु. एक कोटी पाच लाख फक्त) इतके सहायक अनुदान मंजूर करण्यात आले 


आहे. सदर अनुदानातून पुढील पानावर दर्शविल्याप्रमाणे स्वयंसेवी संस्थांना रु. १,०४,८७,६४१/- 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०२०/प्र क्र ५०६/आरोग्य -५ 
(रु. एक कोटी चार लाख सत्याऐंशी हजार सहाशे एकेचाळीस फक्त) इतके सहायक अनुदानास दिनांक 


29 मार्च, २०१२ च्या शासन निर्णयातील अटींच्या पूर्ततेच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


संस्थेचेनाव | aaah eerearem |  देवअनुदान 


महारोगी सेवा समिती, आनंदवन, २०१९ ते सप्टेंब १८०० रु.३६,००,०००/- 
वरोरा, जि चंद्रपूर. २०१९ 


२ | महात्मा गांधी शिक्षण संस्था २४० रु. ४,८०,०००/- 
चावर्दा, जिबुलढाणा. 
घ्ठरोग पनर्वसन घे प ७८ रु.१,५५,६७३/- 


वडाळा fart ता. नेवासा, जि. 
अहमदनगर 


महारोगी आश्रम, काशीखेड, ता . २०१९. ते डिसेंब रु. १,४६,०४१/- 
ज्मा सख्य 
षु विदर्भ महारोगी सेवा मंडळ २०१९ ते Ute ३८८ रु.७,७५,०९७/- 
[eto lee ae eae 
६ | आनंदग्राम सोसायटी, डुडुळगांव, | एप्रिल २०१९ ४२ रु.८४,०००/- 


अम फार लेप्र्सी प २०१९ ते Uta ३५ रु. ६८,९६७/- 


मु.पो. वीर मांडकी, ता. पुरंदर, 
३०६ रु.५,९६,१६५/- 


जि. पुणे. 
२४० रु.४,५४,०३१/- 


EE 


रु . २ > 2 2 > ०० ०/- 


८,१०,५२८/- 


१ 
a ट्र a 
Fadl 
2 
25 
-" _ 
loa 


पुणे 


नवनिर्माण समाजसेवक संघ 


४२ 
43 
मोराणे, जि. धुळे वारी, २०१७ ४१ 
डिसेंबर, २०१७ 
जानेवारी, २०१८ ४०६ ८,११,१३९/- 
डिसेंबर, २०१८ 


yak 3 > Ws > ०० ०/ mR 


वारी, 2098 
रु.१,०४,८७,६४१/- 


० 
4 
4 


जून, 2098 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०२०/प्र क्र ५०६/आरोग्य -५ 


३. सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात पुर्नर्वसन तत्त्वावर स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान 
वितरणाचा प्रस्ताव, महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०२० निधी वितरणाबाबत वित्त विभाग, शासन 
परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. १६ एप्रिल, २०२०सोबतच्या परिशिष्टातील मुद्दा क्र.९ 
समोर नमूद तपासणी सूचीतील क्र.१ ते १० मधील सर्व अटींची पूर्तता केली असल्याचे प्रमाणपत्र 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग व क्षय रोग) यांनी सादर केले आहे. त्यामुळे सदर शासन 
परिपत्रकातील परिच्छेद १ ते १० मधील सर्व अटींची पूर्तता होत आहे, असे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 
तसेच वित्त विभाग, झासन परिपत्रक, दि. १६ एप्रिल, २०२० अन्वये दिलेल्या सुचनांनुसार, सन २०१९- 
२० या वित्तिय वर्षात पुर्नवसन तत्त्वावर स्वयंसेवी संस्थांना यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीचे संबंधीत 


संस्थांच्या उपयोगिता प्रमाणपत्र संचालनालयाने सादर केले आहे. 


४. सहसंचालक (कुष्ठ व क्षय), पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले असून 
त्यांनी वरील अटी पुर्ण केल्याची खातरजमा करुन संबंधित अनुदान अदा करण्याची कार्यवाही करावी. 
तसेच सदर अनुदानाशी संबंधित देयके अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांचेकडे सादर करणेसाठी 
सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग) यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. त्यांनी मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च करु नये व खर्चाचा ताळमेळ घालून अहवाल 
तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करावे. 

५. याबाबतचा खर्च सन २०२०-२१ या वर्षाकरीता मागणी क्रमांक आर-१, २२१०, वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य (०१)(१८) कुष्ठरोग मुक्‍त झालेल्या रोग्यांना पुनर्वसनासाठी सहायक अनुदान 
(२२१० ०७४५) या लेखाशिर्षाखाळी ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 


टाकण्यात यावा व चालू वित्तीय वर्षाच्या मंजुर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. सदर आदेशा वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. १६ 
एप्रिल, २०२० अन्वये त्या विभागाने प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकाराच्या अधीन राहून 
तसेच वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र. ४८०/२०२०/व्यय-१३, दि. ११/१२/२०२० अन्वये मिळालेल्या 


सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०२०/प्र क्र ५०६/आरोग्य -५ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक क्रमांक २०२१०३२३१३३२२५६११७ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


(किरण वाहुल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१)महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखावअनुज्ञेयता)/(लेखापरीक्षा), मुंबई. 
2) आयुक्त, आरोग्य सेवा, आरोग्य भवन मुंबई. 
३)जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५)निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६)संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, आरोग्य भवन, मुंबई 
७)सहसंचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठ व क्षय), पुणे 
८)सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 
८)वित्तविभाग, (व्यय.१३) मंत्रालय, मुंबई. 
९)सार्वजनिक आरोग्य विभाग, (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 
१०)निवडनस्ती (आरोग्य-५) 


